महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- अ (शिक्षण 
सक्षीकरण शाखा) मधील प्राचार्य या 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निसूची -३६२३/प्र.क्र.२१७/प्रशा-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३ जानेवारी, २०२४ 


वाचा - 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-एसआरव्ही २०१५/ प्र.क्र.3१०/ 
कार्या.१०, दिनांक १५ डिसेंबर, २०१७. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- अ (शिक्षण सक्षीकरण शाखा) मधील वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


पदावर कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या 


निवडसूचीनुसार प्राचार्य, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (शिक्षण सक्षीकरण शाखा) या पदावर 


एस-२३ रु.६७७००-२०८७०० अशा सुधारित वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार खालील अटींच्या 


अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नांव अधिकाऱ्यां | महसूली विभाग । पदोन्नतीच्या पदावरील 
क्र. नी दिलेला | वाटप पदस्थापना 
पसंतीचा । नियमानुसार 
महसुल । मिळणारा महसूल 
विभाग  । विभाग 
| श्रीमती राधा शाम अतकरी नागपूर नागपूर प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 
Q श्रीमती नेहा बिंदूमाधव बेलसरे पुणे पुणे प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
३ | श्रीमती रत्नप्रभा तुळशीराम पुणे नागपूर प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
भालेराव प्रशिक्षण संस्था, भंडारा 
४ । श्रीमती हर्षलता वसंतराव बुराडे | नागपूर नागपूर प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, वर्धा 
4 श्री.मेलींद अंबादास कुबडे अमरावती अमरावती  । प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, अमरावती 
६ श्री सुभाष हरिभाऊ महाजन कोकण-२ कोकण-२  । प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, रायगड 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची -३६२३/प्र.क्र.२१७/प्रशा-२ 


७ श्रीमती रत्नमाला पांडुरंग खडके | अमरावती अमरावती  ।प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, अकोला 

८ | श्री इब्राहिम पिरसाहेब नदाफ पुणे औरंगाबाद । प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, बीड 

९ | श्री राजेश महादेव बनकर नाशिक नाशिक प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, 
अहमदनगर 

i श्री दयानंद धोंडीराम जटनुरे औरंगाबाद | औरंगाबाद प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, 
उस्मानाबाद 

शि १ | श्री अनिल सुपडू झोपे नाशिक नाशिक प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, जळगांव 

१२ | श्री सुशिल सुरे शिवलकर कोकण-१ | कोकण-१ । प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, रत्नागिरी 

१३ | श्री जगराम ओंकार भटकर अमरावती अमरावती प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, बुलढाणा 

१४ | श्री विकास ब्रम्हदेव सलगर कोकण-१ औरंगाबाद । प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, परभणी 


२. सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आलेल्या विशोष अनुमती याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातल सर्व रिक्‍त पदे 


दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत 


सा.प्र.वि/१६ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या सूचनानुसार 


देण्यात येत आहेत. तसेच, दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च 


न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून 


तसेच Re पिटीठान स्टॅप नंबर १०८७६/२०२१ व Re पिटीठान FET नं.१०८७८/२०२१ मध्ये 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर रिट 


याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत 


आहे. 


३. सदर पदोन्नती ही विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सेवाविषयक प्रकरणांच्या 


निकालाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची -३६२३/प्र.क्र.२१७/प्रशा-२ 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 


परिणामी निवडसूचीतीलळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क 


मिळणार नाही. 


५. तात्पुरत्या निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती 


नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 


१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


६. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य 


प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतूदीनुसार 


करण्यात आली आहे. 


७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 94.92.2099 च्या शासन निर्णयातील 


तरतूदीनुसार वरील startet शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरु झाली असल्यास 


अथवा फौजदारी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत 


दोषी आढळल्यास अशा अधिकाऱ्यास पदोन्नतीच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना 


देण्यात येऊ नये. 


८. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू 


होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी 


पदोन्नती आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर 


रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍्त(शिक्षण) यांनी शासनास 
कळवावा. 


र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०३१४५६१८२१२१ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
TIKARAM WAMAN ९-५ 1101001000 


2.5.4.20=340ec5e34f4f3 1 b01 be0869a230e89b 14739b1c38b24cff0eddO 
£8088e0c342a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KARPATE ८७ 
(टि.वा.करपते) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव 
२) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची -३६२३/प्र.क्र.२१७/प्रशा-२ 


) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई. 

) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 


AN 


oc 


Co 


4 


£33) 


S 


मा.विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

१०) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक 

११) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व Hist विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सर्व जिल्हा कोषागारे अधिकारी 

१४) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 

१६) सर्व शिक्षण संचालळक/सहसंचालक/विभागीय शिक्षण उप संचालक/शिक्षणाधिकारी 
१७)सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग. 

१८)अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१९) सर्व मुख्य कार्यकरी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२०) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) 

२१)सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण वक्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

22) अवर सचिव (कार्यासन प्रशा-३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३) निवडनस्ती(प्रशा-२). 


SS 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


